अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागातील सर्व अधिनस्त कार्यालयांकरीता 
संगणक/प्रिंटर्स खरेदी खर्चास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.१३७ (भाग-२)/नापु-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ जून, २०२४ 


संदर्भ:- 
१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क. 30/2093 -विनियम, दि.१७.०४.२०१५ 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६ 
३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क.२०४/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.०८.१२.२०१७ 
४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क.२०४/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ 
५. केंद्र शासन पत्र दि. ०८.०५.२०१९ 
६. केंद्र शासन पत्र दि.२९.०९.२०२० 
७. शासन निर्णय समक्रमांक दि.२६.०६.२०२३. 
८. उच्चाधिकार समितीच्या दि.२९.०१.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
९. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेळ-२०१९/प्र.क्र.१३७/नापु-२७, दि.०९.०२.२०२४. 
प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या DBTK (Direct Benefit transfer in एटा०506) प्रकल्पांतर्गत राज्य शासनाने माहे 
ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०१८ या तिमाहीपासून राज्याच्या तिमाही केरोसिन नियतनात स्वैच्छीक कपात केली 
होती परिणामी, DBTK (Direct Benefit transfer in 1९०518) प्रकल्पात नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने 
राज्य शासनास रु. ५२,२८,९८,६७०/- (रु.बावण्ण कोटी अठ्ठावीस लक्ष अठ्ठयाण्यव हजार सहाशे सत्तर) इतका 
प्रोत्साहन पर आर्थिक लाभ मंजूर केला आहे. सदर निधीपैकी आवश्‍यक निधीतून राज्यात सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याकरिता व विभागाचे End to End Computerization करण्याकरिता खुद्द 
विभागास व सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना संगणक, प्रिंटर्स व तदनुषंगिक साहित्यसामुग्री (Anti-virus, Microsoft 
office ) उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. त्याकरिता GeM (Government e-Marketplace) पोर्टलवरून २१९६ 
नवीन संगणक, १५२९ नवीन प्रिंटर्स व तदनुषंगिक साहित्यसामुग्री (Anti-virus, Microsoft office) खरेदी 
करण्यास शासन निर्णय दि.०९.०२.२०२४ नुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.१३७ (भाग-२)/नापु-२७ 


मान्यतेनुसार सदर खरेदी रक्‍कम एकूण रु.२८.४२ कोटी (रु.अठ्ठाविस कोटी बेचाळीस लक्ष फक्त) इतकी 
आहे. 
तथापि, GeM Portal प्रसिध्द केलेल्या निविदेस मिळालेल्या प्रतिसादानुसार रू. ३१,१५,२७,८५४/- 

(रुपये एकतीस कोटी पंधरा लक्ष सत्तावीस हजार seat चौपन्न फक्त) इतका खर्च अपेक्षित आहे. सबब, सदर 
अधिकच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याकरिता व विभागाचे End to End 
Computerization करण्याकरिता खुद्द विभागास व सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना संगणक, प्रिंटर्स व तदनुषंगिक 
साहित्यसामुग्री (Anti-virus, Microsoft office) उपलब्ध करुन देण्याकरिता GeM (Government e- 
Marketplace) पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी करावयाची आहे. सदर खरेदीकरीता खालील 
तक्त्यात नमुद केल्यानुसार रु. ३१,१५,२७,८५४/- (रुपये एकतीस कोटी पंधरा लक्ष सत्तावीस हजार आठशे 
चौपन्न फक्त) इतक्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र साहित्य शासन निर्णय दि.०९.०२.२०२४ सुधारित प्रशासकीय 
नुसार मूळ प्रशासकीय मान्यता । मान्यतेनुसार रक्‍कम रुपये 
रक्‍कम रुपये 

शि संगणक (All In One) १८,६६,६०,०००/- २०,४४,५४,१८८/- 

2 Our vic fed 3,¢2,24,000/- 8, 98,09, 040/- 

३ | ५वर्षाकरीता (Anti-Virus) 83,82,000/- ४८,२२,४१६/- 

¥ MS-Office 488 ,00,000/- ६,०२,८०,२००/- 

एकूण २८,४१,७७,०००/- ३१,१५,२७,८५४/- 


२. यासंदर्भातील अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत:- 

१) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भासंख-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६ व त्या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित oss शासन निर्णयान्वये शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारीत नियमपुस्तिका 
यामधील अटी व शर्ती आणि तरतूदीनुसार, काटेकोरपणे पालन करुन, विहीत पद्धतीने संगणक 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येईल. तसेच संगणक/प्रिंटर्स खरेदी संदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागाच्या सूचनांचे व शासनाच्या विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात येईल. 

२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दि. २४.०८.२०१७ अन्वये दिलेल्या अटींच्या व 
शर्तीच्या अनुषंगाने GEM पोर्टलच्या माध्यमातून संगणक/प्रिंटर खरेदी प्रक्रिया करण्यात येईल. 
तथापि, सदर साहित्य खरेदी ही मोठया प्रमाणावरील असल्याने तसेच त्याचा वापर क्षेत्रिय 
स्तरावर होणार आहे. सबब, त्यासंदर्भातील सर्वसमावेशक अटी व शार्तीसह खरेदी प्रक्रिया करणे 


आवश्यक आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील RFP. मधील अटी व शर्ती GEM पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात 
येतील. 


पृष्ठ ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.१३७ (भाग-२)/नापु-२७ 


३) संगणक/प्रिंटर्स यांची खरेदी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने मान्यता दिलेल्या तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical Specifications) नुसार करण्यात येईल 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित संगणक/प्रिटरचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे निविदा 
प्रक्रीयेअंती दर निश्चित करण्यात येतील. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत व संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी त्याच कालावधीत ज्या दराने पुरवठा केला त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याची खातरजमा करण्यात येईल. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबीचा पुरवठा झाल्यावर त्यांची साठवणूक व वितरण करणे तसेच सदर 
संगणक/प्रिंटर विनावापर पडून राहणार नाही व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल याची दक्षता सर्व 
संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी घ्यावी. 

६) संगणक वॉरंटी कालावधी ५ वर्षे इतका आहे. सदर ५ वर्षाच्या वॉरंटी कालावधीमध्ये संगणक दुरुस्ती 
देखभालीची जबाबदारी कंपनीची राहील. साहित्याची नोंद जडवस्तूसंग्रहात घेण्यात यावी. तसेच 
विहीत पद्धतीने जुन्या संगणक साहित्याचे निर्लेखन करण्यात यावे. 

३. सदर संगणक व प्रिंटर्स खरेदी करण्याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्र. एम-२, २४०८ अन्न साठवण व 
वखार (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३) (१७) पात्र शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीनसाठी अर्थसाहाय्य 
(कें.पु.यो) (अनिवार्य) (२४०८०६१८) १७ संगणक खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात 
पुरवणी मागणीव्दारे मंजूरी झालेल्या अनुदानातुन भागविण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ 
(अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
५. सदर खरेदी दि.२९.०१.२०२४ रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेनुसार करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१३१६३६२८४८०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TATOBA MARUTI : itt 
KOLEKAR : ही ही बेक 


(ता.मा.कोळेकर) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
विरोधी पक्षनेते यांचे खाजगी सचिव (विधान परिषद/ विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


oc 40 A OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रॉकेल-२०१९/प्र.क्र.१३७ (भाग-२)/नापु-२७ 


६. सर्व सन्मानीय विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

८. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई हहर व उपनगर वगळून), 

९. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा मुंबई 

qo. नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई 
११. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६. सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 
१७. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
१८. सर्व अन्न धान्य वितरण अधिकारी, 

१९. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२७. 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


